पदोन्नतीने देण्यात आलेल्या 
पदस्थापनेतील बदल. 
उप अभियंता (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२३/प्र.क्र.२८/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०९.०२.२०२३ 


संदर्भ - १) सा.बां.विभाग, शासन आदेशा, क्र.पीओजी-२०२२/प्र.क्र.१८६/सेवा-२, दि.१३.१२.२०२२ 
2) सा.बां.विभाग, शासन आदेशा, क्र.पीओजी-२०२२/प्र.क्र.१०४/सेवा-२, दि.०३.१०.२०२२ 


शासन आदेशा 
संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)/जिल्हा 
तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदवीधर) संवर्गातून उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) संवर्गात पदोन्नतीने 
पदस्थापना देण्यात आलेली आहे. सदर आदेशातील खालील तक्त्यात नमूद अभियंत्यांच्या नावासमोरील स्तंभ 
क्र.४ मध्ये नमूद केलेल्या पदस्थापनेमध्ये त्यांच्या विनंतीनुसार बदल करण्यात येऊन त्यांची सुधारित पदस्थापना 
त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव वाटप केलेला यापूर्वी दिलेली पदस्थापना । सुधारित पदस्थापना 
महसूल विभाग 

| 9 | २ ३ 8 4 

शि श्री. धनंजय अरविद | कोकण-२ उप अभियंता तथा कार्यासन | बांद्रा (सा.बां) उप विभाग 
व्यवहारे अधिकारी, सा.बां.वि., | क्र.१, बांद्रा 

मंत्रालय, मुंबई 

२. श्री. उध्दव हिरामण पुणे उप अभियंता, झोपडपट्टी | उप अभियंता, प्रधानमंत्री 

धापसे पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे ग्रामसडक योजना, पुणे 


२. उपरोक्त अभियंता यांना संदर्भाधीन पदोन्नती आदेशातील अटी व शर्ती लागू राहतील. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२०९१६०४५६७२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PATIL SWATI SACHIN 
PATILSWATI : ee 
we 
10933 


SACHIN 
(स्वाती स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल -१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२३/ प्र.क्र.२८/सेवा-२ 


३. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

४. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

५. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई/ निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

७. संबंधित उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांच्या मार्फत. 

८. मा.मंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव (सा.बां)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कार्यासन प्रशा-२, सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


